पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांच्या 
आस्थापनेवरील कामठी, जुनी कामठी व 
हिंगणा ही पोलीस ठाणे पोलीस आयुक्त, 
नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ठ 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टीटीसी २६१६/प्र.क्र.३८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मार्च, २०१६ 


वाचा 
१) गृह विभाग अधिसुचना क्र.टीटीसी २६०५/ प्र.क्र.४७/पोल-३, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००९. 
२) गृह विभाग अधिसुचना क्र.टीटीसी २६१४/ प्र.क्र.१०६/पोल-३, दिनांक २४ डिसेंबर, २०१४. 
३) मा.पालकमंत्री, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.९.९.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीचे 
इतिवृत्त 
४) गृह विभाग,शासन पत्र क्र.एमआयएस-२६१५/प्र.क्र.१९९/पोल-३, दि.९.१०.२०१५. 
५) पोळीस महासंचालक, म.रा., मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/[का.हि.बु] 
नागपूर[श] /३७४/२०१५, दिनांक १६.३.२०१६. 
६) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर यांचे पत्र क्र.नाप/डी- 
२/कामठी,हिंगणा पोस्टे/२०१६/१६६६, दिनांक ०३.०३.२०१६ 
७) पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांचे पत्र क्र.नाजिग्रा/डी-२/कामठी-हिंगणा 
पोस्टे/३३३४/२०१६, दि.३ मार्च,२०१६ 
८) पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांचे पत्र क्र.नाजिग्रा/डी-२/का.हि.बु. पोस्टे 
समाविष्ठ/१६६५/२०१६, दिनांक ३.२.२०१६ 
९) जिल्हाधिकारी, नागपूर यांचे पत्र क्र.गृह/कक्ष १४(१)/प्र.क्र.१५८/कावि-१६२/२०१६, 
दिनांक ११.०३.२०१६. 


प्रस्तावना:- 


हिंगणा पोलीस ठाण्याची दिनांक २४ फेब्रुवारी,२००९ च्या अधिसुचनेद्वारे हद्दनिश्चिती 
करण्यात आली असून कामठी व जुनी कामठी पोलीस ठाण्यांची दिनांक २४ डिसेंबर,२०१४ च्या 
अधिसुचनेद्वारे हद्दनिश्चिती करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील कामठी, जुनी कामठी व हिंगणा या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीमधील लोकसंख्येत मोठया 
प्रमाणावर वाढ AGA आहे. सदरचा परिसर नागपूर शहराला संलग्न आहे त्यामुळे तेथे गुन्हेगारीचे 
प्रमाण वाढण्याची हाक्यता नाकारता येत नाही. या कारणास्तव नागपूर जिल्ह्यातील कायदा व 
सुव्यवस्था व पोळीस दलाचे आधुनिकीकरणासंदर्भात दि.९.९.२०१५ रोजी मा.पालकमंत्री, नागपूर 
यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये पोळीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील 
कामठी, जुनी कामठी व हिंगणा ही पोलीस ठाणे नागपूर शहर आयुक्‍तालयामध्ये समाविष्ठ 
करण्याबाबत तत्वत: निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन 


शासन निर्णय क्रमांक : टीटीसी-२६१६/प्र.क्र.३८/पोळल-३ 


क्र.८ दिनांक ११.३.२०१६ च्या पत्रान्वये व पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भाधिन 
क्र.४ दिनांक १६.३.२०१६ च्या पत्रान्वये पोळीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील 
कामठी, जुनी कामठी व हिंगणा ही पोलीस ठाणे नागपूर Sex आयुक्‍तालयामध्ये समाविष्ठ करण्यास 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार पोळीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांच्या आस्थापनेवरील कामठी, 
जुनी कामठी व हिंगणा ही पोलीस ठाणे नागपूर शहर आयुक्‍तालयामध्ये समाविष्ठ करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) यांचे आस्थापनेवरील कामठी, जुनी कामठी व 
हिंगणा ही पोलीस ठाणे नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयात समाविष्ठ करण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. कामठी, जुनी कामठी व हिंगणा या पोलीस ठाण्यांसाठी मंजूर तथा कार्यरत पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे, इमारत, दुरक्षेत्रः/्चौकी/बिट, पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांची 
निवासस्थाने, शास्त्रे व दारुगोळा, उपलब्ध वाहने व मोटार सायकल इ. साधनसामग्रीही पोलीस आयुक्त, 
नागपूर शहर यांच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात यावी. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३२३१३१५३९९३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 


B h a Nn U d a S B DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ingale 1... तयी 
भा.बा.इंगळे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३) मा.पालकमंत्री, नागपूर तथा मंत्री (उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा) यांचे खाजगी 


सचिव 
४) मा.राज्यमंत्री, गृह ATS) यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
७) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 


८) अपर मुख्य सचिव , महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९) अपर मुख्य सचिव), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : टीटीसी-२६१६/प्र.क्र.३८/पोळल-३ 


qo) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग. 

१४) पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 

१५) जिल्हाधिकारी, नागपूर 
) 
) 
) 


१६) पोलीस अधीक्षक, नागपूर (ग्रामीण) 
१७ निबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
१८) सहसचिव, विधी व न्याय विभाग, नागपूर. 
१९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
२०) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
२१)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
23) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
२४) निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


